विधानमंडळाच्या ऑगस्ट,२०२२ च्या (पावसाळी) 
अधिवेशनात सादर केलेले सन २०२२-२३चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२२/प्र.क्र.२६/२०२२/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळमजला (विस्तार),मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३०,ऑगस्ट,२०२२ 


वाचा - 

१) शासन परिपत्रक क्रमांकः वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.पूरक-२०२२/प्र.क्र.६६/ अर्थसंकल्प-३, 

दि.२९.०८.२०२२ 
शासन निर्णय - 
सन २०२२-२३ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी 

विधानमंडळास सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. 
दि. ३१ मार्च, २०२३ रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी 
विनियोजन विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती दिळी आहे.आणि ते महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) 
विनियोजन अधिनियम, २०२२ (सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक४०) म्हणून महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र असाधारण, भाग-४ दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२२ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
२. पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पूरक 
मागणीव्दारे एकूण रु.५१४६,१०,८२,०००-/- (अक्षरी रुपये पाच हजार एकशे शोेहचाळीस कोटी दहा 
लाख ब्यऐंशी हजार मात्र) (कार्यक्रमांतर्गत) (अनिवार्य) (दत्तमत)इतक्या तरतूदी मंजूर करण्यात आलेल्या 
आहेत. या तरतूदींना नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर पुरक मागणीच्या 
खर्चासंदर्भात संबंधीत योजनांबाबतचे वित्तिय मान्यतेचे आदेश स्वतंत्ररित्या संबंधीत योजना 
अंमलबजावणी कार्यासनांमार्फत निर्गमित करण्यात आल्यानंतर त्याप्रमाणे तरतूदी सोबतच्या 
विवरणपत्राच्या स्तंभ ५ मधील संबंधित कार्यान्वयन/नियंत्रक अधिका-यांच्या स्वाधीन करण्यात येतील. 
३. तसेच वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यायोजनानुसार आवऱ्यक तेथे पुरवणी मागण्यांच्या मुळ नस्तीवर 
नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२२/प्र.क्र.२६/२०२२/१७स 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८३०१२२५२७२३०२ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SEEMA BABANRAO JADHAV 


: C=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 


DN: 
S E E M A B A B A N RAO MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Mah 


7328f15459ce, 


J A D ) H AV pseudonym=14F733A5BEEB6C34007B7E67FF068409953B643B, 
serialNumber=C3B10586D38B4D3239FCDF3FDFD468A90A501B4CC 


A758083258832D5F17859FB, cn=SEEMA BABANRAO JADHAV 


Date: 2022.08.30 12:32:59 +05'30' 


(सीमा बबन जाधव) 


सहपत्र-वरीलप्रमाणे अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत- सहपत्रासह माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित- 


१, 
. संचालक,पणन संचालनालय,पुणे 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 


ट्‌, 


आयुकक्‍्त,सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

सह/उप सचिव/वि.का.अ.(श्री धपाटे) (श्री.खोरगडे/श्री अंबिलपुरे/श्री शिंगाडे/श्री वाडेकर), सहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

कक्ष अधिकारी (आस्था-१/२स/७स/१३स/२२स/२५स/१८स/२४स/) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

वित्त विभाग, (अर्थसं.३/व्यय-११/अर्थसं.१३). मंत्रालय, मुंबई ३२. 


१०. नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


laharashtra, 
2.5.4.20=f6d09269f267e078edac2ae3cc1 bfc4eca4bca6ff5fcd46acba3 


शासन निर्णय क्रमांक पुरक-२०२२/प्र.क्र.२६/२०२२/दि.३० ऑगस्ट २०२२ चे सहपत्र 
विषय :- सन २०२२-२३ मधील खर्चाच्या मंजूर पुरक मागण्या (सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग) ऑगस्ट २०२९ चे पावसाळी अधिवशेन) 
(रु.लाखात) 


निवडणूक प्राधिकरण,८००-इतर खर्च (००) (०१) राज्य 
सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (अनिवार्य) (२०७० 
०८८२), 


सहकार आयुक्‍त व निवंधक. 


सहकारो संस्था.पहाराष्ट्र राज्य 
१०-कंत्राटी सेवा- रु.३३.८१ लाख 


fae % ee ३ 
पुणे/सहावक निबंधक.(अंदाज ब BOR SOR 
नियोजन), मुख्यालय .पुणे 
२८-व्यावसायिक सेवा- रु.६.३० लाख 
क व्ही-२,२४२५-सहकार,१०७, Tea 
पत संस्थांना सहाय्य, (०१) सहकारी पत संस्थाना a 
सहाय्य,(०१)(०८) कांदा उत्पादक शेतक-यांना सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, २६४.५९ दकत व 
अर्थसहाव्य (STATA), (VV VW ९४२९) stareva Had. 32, 
३३-अर्थसहाय्य 
टि क्ला 


. - १९१९६.४९ १२९१९६. ४१ श्री.घपाटे 


j= |e a : 


डि — शि ~|- 
a - 


- ; 


१३०.३५ १३०.३५ ~ 


1111५00. ACCEL 


Page 1 of 2 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य 
पुणे,सहायक निबंधक,(अंदाज ब 
नियोजन), मुख्यालय .पुणे 


शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना,(०२)(०४) डॉ.पंजाबराव 
देशमुख व्याज सवलत योजना (कार्यक्रम)(२४२५ 
१००९),३३- अर्थसहाय्य 


सहकारी संस्थांना सहाय्य,(०१)पणन सहकारी 
संस्था,(०१)(२२) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन 


मंत्रालय.मुंबई-३२. 


रक्‍कम अदा करण्याकरिता येणा-या अनुषंगीक 
खर्चासाठी अर्थसहाय्य (अनिवार्य) (२४२५ २४१७) 
३३-अर्थसहाय्य 
मागणी क्र. व्ही-२,२४२५-सहकार, 


०३ सहकारी साखर कारखाने (०३)(०२) सहकारी साखर आयुक्‍त. 
र AUST आयुक्तालय. 
कारखान्यांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४२५ महाराषरज्य पुणे 


०९८९)३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
मागणी क्रमांक व्ही-२,२४२५-सहकार, १९५, सहकारी 
संस्थांना अर्थसहाय्य, (०१)सहकारी संस्थाना ह सवय ता 
अर्थसहाय्य,(०१)(०३) राज्यातील सोयाबिन उत्पादक | सहकार,पणन व बस्तरोद्योग विभाग, 
शेतक-यांना अर्थसहाय्य (अनिवार्य) मंत्रालय.मुंबई-३र. 
(२४२५ २५३३)३३-अर्थसहाव्य 
क व्ही-२,२४२५ सहकार 
८०० इतर खर्च (००)(०१) परवानाधारक सावकारांकडून 
शेतक-यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड (२४२५ 
२४४४)९३३ अर्थसहाय्य 


सहकार आयुक्‍त व निचंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य 
पुणे/सहायक निबंधक,( अंदाज व 
नियोजन), मुख्यालय ,पुणे 


कार्यक्रप,६०-इतर,१०१-शेतक-यांसाठी कर्जमाफी 
योजना,(००)(०४)महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी 
कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ 
योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) (२४३५ ०१८९) ३३ 
अर्थसहाय्य 


मागणी क्रमांक व्ही-९,३४५१,सचिवालयीन आर्थिक उप सचिव (आस्था) 
सेवा,०९० सचिवालय,(०१)(०१) सचिवाळयीन आर्थिक । सहकार,पणन य वस्त्रोद्योग विभाग, 
सेवा,(३४५१ ०३०४) (अनिवार्य) १०-कंत्राटी सेवा या 


सहकार आयुक्‍त व नियंधक, 
सहकारी संस्था.पहाराष्ट्र राज्य 
पुणे/सहायक निवबंधक.(अंदाज व 
नियोजन). मुछयालय .पुणे 


उप सचिव (अर्थसंकल्प) 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई-३२. 


सहकार व पणन Ia 
लप 


शासन निर्णय क्रमांक पुरक-२०२२/प्र.क्र.२६/२०२२/दि.३० ऑगस्ट २०२२ चे सहपत्र 
विषय :- सन २०२२-२३ मथील खर्चाच्या मंजूर पुरक मागण्या (सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग) ऑगस्ट २०२२ चे पावसाळी अधिवशेन) 


(रु.लाखात) 
संबंधित नियंत्रक rata सह 
खराब | पृष्ठ कार्थकमातरगत 
ब" | पट लेखाशिर्ष संबधित निनज्क औकात! . |,  काणकर्मातरगेत सचिव/ कार्या 
क्रमांक | क्रपांक बिभाग प्रमुख उप सचिव | सेने 
| ९_| फव: बळा a Sr | SE eee pk a ७ म्य 


पागणी क्रमांक एच-८. ri 
विभागांतर्गत ead सहकार आयुक्‍त ब : 
Re- सहकार विभागांतर्गत विविध इमारतीचे arrears, सहकारी सल्या महाराच्ट्वाल्य 
1२८॥०१)५३ मोठी बांधकामे (८०५९३१५ २)- BY च freee क ७.५० ७.५० 
ER Kok पटका ( ०५९३१५१)- रु.५०.०० लाख पुणे,सहायक .(अंटाजच ५७.५ ५७.५ sit farms 
(२८॥२२)६३- HIATT स्तांतराण ( ड०५९३१६१)-२.६.९५ लाख नियोजन), मुख्यालय पुणे : 
(२८॥०३1६३- आंतरलेखास्लांतरण [०,९२१७२।-रु.०.'५५ A 


लकर प्रभा Caaf अयकन किग | ८७८७ | ०95 


जा पत 


२४२५ ४४३७१९,९० 


मागणी क्र.व्ही-२ 
WIA! ४७००००,०० | ०.०० | ४७००००,०० 


मागणी क्र.एच-८ 


Page 2 of 2 


